सरकारी अभियोक्ता यांना व्यावसायिक 


फी मंजूर करण्याबाबत. 

मालवणी पोळीस ठाणे येथील गु.नों. 
क्र.४१४/२०१३ या गुन्ह्यामधून उद्धलेल्या 
मा.सत्र न्यायालय,दिंडोशी,मुंबई येथील 
प्रक्र६०/२०१४ या प्रकरणात 
न्यायालयीन कामकाजासाठी. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०११६/प्र.क्र.१३/पोल-१० 
दुसरा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजुगुरु चौक 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २७ डिसेंबर, २०१८ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०१८/यु.ओ.आर.१०१/ 
डी-१४, दिनांक ०१/१२/२०१८. 


शासन निर्णय:- 

मालवणी पोलीस ठाणे येथील गु.नों.क्र.४१४/२०१३ या गुन्ह्यामधून उद्भवलेल्या 
मा.सत्र न्यायालय,दिंडोशी, मुंबई येथील प्र.क्र.६०/२०१४ या प्रकरणात न्यायालयीन 
कामकाज पाहण्याकरीता अँड.श्री.अशोक आनंद जोझी यांची विधि व न्याय विभागाने 
वरील संदर्भाधीन दि.०१ डिसेंबर,२०१८ च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍ती केली आहे. तसेच, अँड.श्री.अशोक आनंद जोशी, विशेष सरकारी 
अभियोक्ता यांना शासकीय दराने फी व इतर अनुज्ञेय भत्ते अदा करण्यास मान्यता 
दिलेली आहे. सबब,प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.अशोक आनंद जोशी,विशेष सरकारी 
अभियोक्ता यांना शासन निर्णय विधि व न्याय विभाग, क्रमांक मिटींग - २०११/(२४९)/ 
डी-१४, दि.१५/०२/२०१४ मधील STATEMENT "F " मध्ये नमूद केलेल्या शासकीय 


दराने फी व इतर अनुज्ञेय भत्ते, अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०११६/प्र.क्र.१३/पोल-१० 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस 
उपायुक्‍त दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व 
कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत 
प्रकरणी अँड.श्री.अशोक आनंद जोशी, विशेष सरकारी अभियोक्ता यांना शासकीय फी 
व इतर अनुज्ञेय भत्ते याव्यतिरीक्त अन्य कोणतीही फी वा भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत. 
३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस - (00) 
१०८, राज्य मुख्यालय पोळीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - 
२८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात येईल. 


छ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्र. 
२०१८१२२८११२२५३४९२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने किक 


Kishor Shyamraod 0०५५ 
4 


6f6edd7e1dfc6b4d6b65b7d93aal1al dbcf0ec79c7c2 


8000406 


Bhalerao oe 
(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि),गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई-४०० ००१ 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र राज्य,मुंबई/ नागपूर 
. अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई 
५. संचालक,अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
६. विधि व न्याय विभाग (का-१४), मंत्रालय, मुंबई. 
७. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अंड.श्री.अशोक आनंद जोशी,सेवा निवृत्त सहाय्यक संचालक व सरकारी sf area, gor 
(संचालक,अभियोग संचालनालय,म.रा.,मुंबई यांचेमार्फत) 
९. निवडनस्ती (पोळ-१०). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


